सन 2028-24 या वित्तीय वर्षाकरिता तुरुंगातील सुरक्षा 
व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या योजनेंतर्गत 
सी.सी.टी.व्ही. (C.C.T.V.) व X-Ray Based Full 
Human Body Scanner या उपकरणांच्या खरेदी खर्चास 
प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०६२४/प्र.क्र.८३/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ९ जुले, २०२४. 


संदर्भ- 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/४४३३/२०२४/क-६(०१)पुणे,दिनांक 
२८.५.२०२४ व क्र. इप्रवि/मेन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/४७९८/२०२४/क-६(०१)पुणे,दिनांक 
७.६.२०२४ रोजीची पत्रे. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग -२, 
दिनांक १७.४.२०१५. 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग 
॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६. 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.३६/पोल-३, दिनांक ९.१.२०१७. 

५. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग,झासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग- 

४, दिनांक २४.८.२०१७. 

६. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १.७.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे 

इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 

राज्यातील कारागृहांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. (७.0.1./.) कॅमेरे बसविण्याकरिता व मध्यवर्ती 
कारागृहांमध्ये X-Ray Based Full Human Body Scanner ही सुरक्षा उपकरणे खरेदी 
करण्याकरिताचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेकरिता संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास प्राप्त झाले आहेत. 
तुरुंग उपविभागाकरिता गठित प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १.७.२०२४ रोजी संपन्न 
झालेल्या बैठकीत समितीने संदर्भ क्र. १ येथील प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०६२४/प्र.क्र.८३/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय- 


तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या योजनेतंर्गत खाळीळल 
TAU नमूद उपकरणांच्या खरेदी खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र उपकरणे उपकरणे बसविण्यात येणाऱ्या कारागृहांची नावे रक्‍कम रुपये 
: रु.८,९५,७०,०००/- 
सी.सी.टी.व्ही. कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागह, कोल्हापूर जिल्हा | “* /”?२०१ 
(०.0.1./. कॅमेरे कारागृह (हहर), सांगली जिल्हा कारागृह. 


२ । >- Ray Based Full रु.९,१२,००,०००/- 


येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती 


Body scanner कारागृह,तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक 
मध्यवर्ती कारागृह. 
एकूण अक्षरी रुपये अठरा कोटी सात लक्ष सत्तर हजार फक्त रु.१८,०७,७०,०००/- 
२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. भांखस- 


२०१/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ व शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने विहित 
पद्धतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


सी.सी.टी.व्ही. (C.C.T.V.) कॅमेरे खरेदी करतांना गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. 
सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.३६/पोल-३, दिनांक ९.१.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा 
अवलंब करावा. तसेच X -Ray Based Full Body Scanner ही उपकरणे कारागृहात वापरण्यासाठी 
Atomic Energy Regulatory Board, New Delhi यांची तसेच इतर परवानगी प्राप्त झाल्यानंतरच 
खरेदी करण्यात यावी. 


ee यावरील होणारा खर्च मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (00) (१०१) तुरुंग 
(00) (१८) तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे (योजनांतर्गत योजना) (२०५६ ०२२२) 
५२- यंत्र सामग्री व साधन सामग्री, या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात मंजूर 
केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला उपविभाग दोन 
मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस 
अनुसरुन हा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०६२४/प्र.क्र.८३/तुरुंग-२ 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०९१६१६५३३९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VINAYAK SADASHIV CHAVAN 
Vi N AY A K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3d6fb52eeb39bf3c4a0001ceaa97736aa6fb733903d6 
S A D A S H IV 57c4d7b6e66cdadfd6fd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=1DB7A03BD2B7B1CFSAFDC7A4A26DC14D442 
97AA2B63F7493C19351A3D51630D0, cn=VINAYAK SADASHIV 
CHAVAN cHAVAN 
Date: 2024.07.09 16:31:13 +05'30' 
(विनायक चव्हाण) 
उप गृह विभाग 
उप सचिव, 


१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व/पश्चिम/मध्य/दक्षिण/नाशिक विभाग, 
८. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
११. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

//*// 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


